मळ 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
शासन ज्ञापन क्र. वाहन- ३९२४/प्र.क्र.३५/ना.पु.१५ 


मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक,मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक:- २८ मार्च, २०२४. 


विषय :- नियंत्रक, शिधावाटप व संचालक नागरी पुरवठा, मुंबई यांच्या अधिपत्याखाळील उपनियंत्रक 
शिधावाटप, ड परिमंडळ या कार्यालयाचे शासकीय वाहन क्र. MH-o8-AN-322Yy (बोलेरो 
जीप) या वाहनाच्या दुरुस्ती खर्चास मंजूरी देण्याबाबत .... 


संदर्भ :- 9) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, भाग-२, 

दि.१७.०४.२०१५. 

२) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१५/प्र.क्र. २०/२०१५/विनियम, दि.१९.०१.२०१६. 

3) नियंत्रक, शासकीय परिवहन सेवा, मुंबई यांचे प्रमाणपत्र दि.२०.०६.२०२२. 

४) उपनियंत्रक शिधावाटप, ड परिमंडळ, मुंबई यांचे पत्र क्र. डप/सामान्य/२०२२/शासकीय वाहन/ 
जा.क्र. ४७१, दि.२३.११.२०२२. 

५) आपले पत्र क्र. निशि/लेखा/वाहन/०३/२०२२-२३/जा.८०, दि.१०.०२.२०२३. 

६) आपले पत्र क्र. निशि/लेखा/वाहन/०३/२०२२-२३/जा.२८५, दि. १९.०५.२०२३. 


ज्ञापन :- 


सन २०२२-२३ या वित्तीय वर्षात नियंत्रक, शिधावाटप व संचालक नागरी पुरवठा, मुंबई या 
कार्यालयाच्या अधिपत्याखालील ड परिमंडळ या कार्यालयाचे शासकीय वाहन क्र. ॥॥--०४-५९-३२२५ 
(बोलेरो जीप) या वाहनाच्या दुरुस्तीकरीता शिर्के ऑटोमोबाईल्स, फोर्ट, मुंबई यांच्याकडून सदर वाहनावर 
रु.१,६५,०९४/- इतका दुरुस्ती खर्च झालेला आहे. 


२. शिर्के ऑटोमोबाईल्स, फोर्ट, मुंबई यांचे देयक क्र. १०७४४, दि. ०१.०४.२०२२ रोजी रु. ४७,७२६/- 
व देयक क्र.१०७४५, दि.०१.०४.२०२२ रोजी रु.१,१७,३६८/- (४७७२६ +9993§2= १,६५,०९४/-) BAN 
एकूण रु. १,६५,०९४/- इतक्या झालेल्या दुरुस्ती खर्चाचे दर योग्य व वाजवी असल्याची पडताळणी 
नियंत्रक, शासकीय परिवहन सेवा, वरळी, मुंबई यांनी त्यांच्या दि.२०.०६.२०२२ च्या पत्रान्वये केलेली आहे. 


३. सदर वाहनावर सन २०२२-२३ या वित्तीय वर्षात रु.१,६५,०९४/- इतका खर्च Hoa आहे. सदर 
देयकातील दर योग्य व वाजवी असल्याचे नियंत्रक, शासकीय परिवहन सेवा, वरळी, मुंबई यांनी प्रमाणित 
केल्यानुसार शासकीय वाहन क्र. MH-o8-AN-322y (बोलेरो जीप) यावर सन २०२२-२३ मध्ये झालेल्या 
रु.१,६५,०९४/- (अक्षरी रु. एक लाख पासष्ट हजार aya फक्त) इतक्या खर्चाच्या देयकास 
प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन ज्ञापन क्रमांकः वाहन- ३९२४/प्र.क्र.३५/ना.पु.१५ 


४. याप्रकरणी होणारा खर्च “मागणी क्र. एम-२ मुख्य लेखाशिर्ष- २४०८, अन्न साठवण व वखार (०१) 
अन्न (१०१), प्रापण आणि पुरवठा (०२) शिधावाटप (०२) (०१) मुंबई शिधावाटप क्षेत्र -नियंत्रक (शिधावाटप) 
मुंबई आणि संचालक (नागरी पुरवठा) (गोदाम /वाहतूक) मुंबई (अनिवार्य) (२४०८ ००६४) १३-कार्यालयीन 
खर्च” या लेखाशिर्षाखाली सन २०२३-२४ या वित्तीय वर्षात उपलब्ध असलेल्या अनुदानातून भागविण्यात 
यावा. 


५. सदरचे ज्ञापन वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. विअप्र- २०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/ विनियम, भाग-२, 
दि.१७.०४.२०१५ व वित्तीय अधिकार नियम, १९७८ मधील भाग पहिला, उप विभाग-एक, अ.क्र. ६ मधील 
नियम क्र. ४०(१) अन्वये व उपविभाग दोन, अ.क्र. १९ नियम क्र. ६९ नुसार प्रशासकीय विभागाला प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार तसेच नियंत्रक, शासकीय परिवहन सेवा, वरळी, मुंबई यांनी सदरचा 
खर्च वाजवी असल्याचे प्रमाणित केल्यानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


६. सदर शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०३२८१२५११९७९०६ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by ASMITA RAVINDRA PATIL 


A S M ITA DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=FOOD CIVIL 
SUPPLIES AND CONSUMER PROTECTION DEPARTMENT, 
2.5.4.20=86c1e7844a91 135f45e721934111ca2b5dc8481b51e96a 
79000aeea1e91208fb, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=8E2CF7F99A7E33F6152BFF0B34255DD63550B37C 
RAV | N D R A PAT | | 8FBBB9A98CEE4ECD4336F598, cn=ASMITA RAVINDRA PATIL 
Date: 2024.03.28 13:01:15 +05'30' 
(अस्मिता पाटील) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
नियंत्रक, शिधावाटप व संचालक नागरी पुरवठा, मुंबई. 
प्रत आवऱ्यक कार्यवाहीस्तव - 


१) आहरण व संवितरण अधिकारी, उपनियंत्रक शिधावाटप, ड-परिमंडळ यांचे कार्यालय. 
२) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
३) निवासी लेख परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 


प्रत माहितीस्तव- 


१) उपनियंत्रक शिधावाटप, ड-परिमंडळ. 

२) वित्तीय सल्लागार व उप सचिव, अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मुंबई. 
३) महाळेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र , मुंबई. 
) 
) 


४) शिर्के ऑटोमोबाईल्स, फोर्ट, मुंबई. (मार्फत : उपनियंत्रक शिधावाटप, ड-परिमंडळ) 
५) निवडनस्ती (ना.पु. १५) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


